श्री.रामचंद्र युवक कल्याण संस्था, मोझरी 
संचालित श्री.विद्यानिकेतन हायस्कुल 
सातरगाव या शाळेचे भिवापूर,ता.तिवसा 
जि.अमरावती येथे स्थलांतर करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ART ३३२२/प्र.क्र.४९३/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २२ फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा : 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : माशास्थ ३३२१/प्र.क्र.४०१/एसएम-१ 
दिनांक २८ जुलै, २०२१. 

संदर्भ : 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती विभाग,अमरावती यांचे जा.क्र /शिउसं/माध्य/क 
/४०७/२०२२, दिनांक १८ जानेवारी, २०२२ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 
श्री.रामचंद्र युवक कल्याण संस्था, मोझरी संचालित श्री.विद्यानिकेतन हायस्कूल सातरगाव, 
ता.तिवसा, जि.अमरावती या मराठी माध्यमाच्या अनुदानित माध्यमिक (इ.८वी ते १०वी) शाळेचे,भिवापूर 


ता.तिवसा, जि.अमरावती येथे स्थलांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

उपरोक्त शाळेचे जागा मालकाकडून भाडेकरार संपुष्टात आल्यामुळे स्थलांतर करण्याचे 
प्रस्तावित केले आहे. त्यामुळे सदर शाळेचे वर नमूद ठिकाणी स्थलांतर करण्यास खालील अटी व शर्तीवर 
मान्यता देण्यात येत आहे.:- 
(१) स्थलांतरीत शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार नाही. 
तसेच सर्व विद्यार्थ्यांना स्थलांतराच्या ठिकाणी सामावून घेणे आवश्‍यक राहील. 
(२) सदर शाळा मुळ ठिकाणी अनुदानाच्या ज्या तत्वावर कार्यरत होती, त्याच तत्वावर स्थलांतरीत 
ठिकाणी कार्यरत राहील. 
(३) शासनाकडून शाळा, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेतर अनुदान, विद्यार्थी इ.संदर्भात 
वेळोवेळी विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेशा इ.चे पालन संस्थेने करणे आवश्‍यक राहील. 
(४) शाळेच्या बाबतीत मुळ शासन परवानगीच्या व मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शार्तीमध्ये बदल होणार 
नाहीत. 
(4) सदर स्थलांतरासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे कोणत्याही 
प्रकारच्या तक्रारी वा आक्षेप आल्यास किंवा स्थलांतरासंदर्भातील अटींचा भंग झाल्याचे Pres 
आल्यास स्थलांतर रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः ARIA ३३२२/प्र.क्र.४९३/एसएम-१ 


२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती विभाग,अमरावती यांनी सदर झाळेच्या स्थलांतराबाबत 
पुढील कार्यवाही १५ दिवसांत करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत करावे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०२२२१२०३१२११२१ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRAVIN RAJARAM 0000000 
MUNDHE र 


(प्रविण मुंढे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

. शिक्षण संचालक (माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती विभाग,अमरावती 

. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, अमरावती 

अध्यक्ष/ सचिव, श्री.रामचंद्र युवक कल्याण संस्था, मोझरी, ता.तिवसा, जि.अमरावती 
., निवडनस्ती (एसएम-१). 


A -0 


Av 


Fx 


पृष्ठ २ पैकी २ 


